मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल 
व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी 
स्वयंचलित किंवा मनुष्य बळाने चालणारी 
तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी शासकीय 
कर्मचाऱयांना मंजूर करावयाच्या 
अग्निमाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वित्त विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक- अग्निम-२०२२/प्र.क्र.३३/२०२२/ विनियम 


मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक- ०९ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा : १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, अग्निम -२०१३/प्र.क्र.१०/२०१३/ विनियम, दि.२०.८.२०१४ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, दि.१७.४.२०१५ 
(वित्तीय अधिकार प्रदान करणे संदर्भात) 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, अग्निम -२०१३/प्र.क्र.१०/२०१३/ विनियम, दि.७.५.२०१५ 
४ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अग्रिम-१०१५/प्र.क्र.७०/९५/विनियम, दि.२६.९.१९९७ 


(दंडनीय व्याज आकारण्यासंदर्भात) 


प्रस्तावना -: 


वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.८.२०१४ अन्वये शासकीय कर्मचाऱयांना मोटार सायकल, स्कूटर, 
मोपेड, सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित किंवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी 
सायकल खरेदी करण्यासाठी अग्निम मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. आता वित्त विभाग, शासन अधिसूचना 
दि.३० जानेवारी, २०१९ अन्वये ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी 
दि.१.१.२०१६ पासून सुधारीत करण्यात आल्या आहेत. या सुधारीत वेतन श्रेणीप्रमाणे विविध प्रकारातील वाहन 
खरेदी करण्याकरीता अग्निम मर्यादेत व वाहनाच्या किंमत मर्यादेत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन [नणंय :- निर्णय :- 


नवीन मोटार सायकल / स्कूटर / मोपेड /सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन 
चाकी स्वयंचलित सायकल किंवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी शासकीय अधिकारी 
/कर्मचाऱ्यांना मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम १३६,१३७ व १३९ च्या अधीन आणि तसेच खाली नमूद 
केलेल्या अटींच्या अधीन सुधारित वेतन मर्यादेनुसार पुढील प्रमाणे सुधारीत अग्निम अनुज्ञेय राहील. 


(अ) अग्निम मर्यादा 
अ.क्र तपजील अग्निममर्यादा 
| a | २ 3 
वि नवीन सायकल खरेदी | ₹१५,०००/- किंवा सायकलची प्रत्यक्ष किमत यापैकी 
करण्यासाठी अग्निम:- जी रक्‍कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्रनिम-२०२२/प्र.क्र.३३/२०२२/ विनियम 


२ नवीन मोपेड खरेदी करण्यासाठी | ₹६५,०००/- किवा मोपेडची प्रत्यक्ष किमत यापैकी जी 


अग्रिम :- रक्‍कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील. 

३ नवीन स्कूटर खरेदी करण्यासाठी | ₹१,४५,०००/- किंवा स्कूटरची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी 
अग्रिम:- जी रक्‍कम कमी असेल तेवढा अग्निम अनुज्ञेय राहील. 

४ नवीन मोटार सायकल, दिव्यांग | ₹१,६५,०००/- किंवा मोटार-सायकलची प्रत्यक्ष किंमत 


राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी | यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल तेवढा अग्निम अनुज्ञेय 
स्वयंचलित किंवा मनुष्य बळाने | राहील. 
चालणारी तीन चाकी सायकल 


खरेदीसाठी अग्निम 
(ब) अग्निम मंजूरीच्या अटी- 
(१) अग्निमासाठी अर्ज करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची शासनाच्या सेवेतील नियुक्ती संबंधित 


पदाच्या सेवाभरती नियमांनुसार करण्यात आळेली असली पाहिजे आणि अशाप्रकारे करण्यात 
आलेल्या नियुक्‍तीनंतर कमीत कमी ३ वर्षांची सलग सेवा झाली असली पाहिजे. 

तथापि, अस्थिव्यंग दिव्यांग कर्मचाऱ्यांस Scooter with adaption हे उपकरण 
पुरविण्याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या क्र.दिव्यांग-२०१२/प्र.क्र.३२/दि.क.-२, 
दि.१ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या उपकरणासाठी रु.१,००,०००/- मंजूर 
करण्यात येतात. Scooter with adaption हे उपकरण खरेदीसाठी ₹१,००,०००/- या रकमेवरील 
येणारा वाढीव खर्च हा वाहन अग्निम म्हणून मंजूर करण्याकरिता, Pyaar कमीत कमी ३ वर्षांची 
सलग सेवा झालेली असली पाहिजे ही अट अस्थिव्यंग दिव्यांग कर्मचाऱ्यांबाबत शिथील करण्यात 
येत आहे. 


(२) मोटार सायकल/स्कूटर/मोपेड वाहन चालविण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून, 
कुटुंबातील एका व्यक्तिला मिळालेल्या कायम अनुज्ञप्तीची (Permanent Licence) छायाप्रत सादर 
करावी लागेल. 


(३) अग्निम मंजूरीपूर्वी अग्रिमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकाऱ्याची / कर्मचाऱ्याची 
सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिम रक्कम परतफेड करण्याची क्षमता असल्याची, अग्निम मंजूर करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याची खात्री असावी. 


(छो अर्जदाराने आवश्‍यक बाबींची पूर्तता केल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी, वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका,१९७८ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकाराप्रमाणे वाहन अग्निम मंजूर 
करू शकतील. 

(५) वाहन अग्निम मंजूरीच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत अग्निम धारकाने वाहन खरेदी 
करावी. तसेच खरेदी केलेल्या वाहनाच्या उत्पादनाचे वर्ष, खरेदीची तारीख व नोंदणीचे कागदपत्रे 
शासनास सादर करावीत. तसे न केल्यास अग्निम धारकाकडून अग्रिमाची संपूर्ण रक्कम दंडनीय 
व्याजासह एक रकमी वसूल करण्यात यावी. 

(६) वाहन अग्निमाची व्याजासह पूर्ण परतफेड होईपर्यंत वाहन शासनाकडे गहाण राहील. 
त्यासाठी सबंधित कर्मचाऱ्यास विहित नमुन्यात व कार्यपध्दतीप्रमाणे गहाणखत भरून देणे आवश्‍यक 
राहील. तसे न केल्यास अग्निम धारकाकडून अग्रिमाची संपूर्ण रक्‍कम दंडनीय व्याजासह एक रकमी 
वसूल करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्निम-२०२२/प्र.क्र.३३/२०२२/ विनियम 


(क) 


अग्निम मंजूर करताना मुंबई वित्तीय नियम,१९५९ मधील नियम १२४ (बी) व वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. अग्रिम-१०९५/प्र.क्र.७०/९५/विनियम, दि.२६.९.१९९७ मध्ये नमूद, तसेच शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार लागू ठरणाऱ्या दंडनीय व्याजाचा उल्लेख मंजूरीच्या 
आदेझात करण्यात यावा. 


(७) अग्निमाची रक्‍कम ज्या महिन्यात वितरीत केली असेल त्याच्या पुढील महिन्यापासून 
अग्निमाच्या वसूलीस सुरुवात करण्यात यावी. 


(८) वाहन अग्निम रकमेच्या नियमित वसुलीसाठी तसेच मंजूर अग्निम रकमेपेक्षा जादा वसुली 
होत असल्यास त्यास अर्जदार स्वत: ही जबाबदार राहील. 

(९) अग्निमधारक अनधिकृत रजेवर राहिल्यास अथवा इतर अन्य कोणत्याही कारणास्तव त्याच्या 
कर्तव्यापासून दूर राहिला तरीही वाहन अग्निम तसेच शासनाकडील इतर अन्य अग्निमांची नियमित 
परतफेड करण्यास संबंधित अग्निमधारक स्वत: जबाबदार राहील. 

(१०) वित्त विभागाने आदेझाव्दारे वेळोवेळी विहीत केल्यानुसार व्याजाचे दर राहतील. 


(११) तसेच, जुनी मोटार सायकल/स्कूटर/मोपेड/सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय 
कर्मचार्‍यांसाठी जुनी तीन चाकी सायकल खरेदीकरीता अग्निम मंजूर करण्यात येणार नाही. 


(१२) मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व दिव्यांग शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी 
स्वयंचलित तीन चाकी सायकल, स्कूटर विथ अडेफठान व मोपेडचा विमा शासकीय विमा निधीकडे 
उतरविण्याची जबाबदारी संबधित अग्रिम धारकाची राहील व तो सतत चालू राहील याची दक्षता घेणे 
आव्यक राहील. 


(93) सायकल / दुचाकी / तीन चाकीसाठी संपूर्ण सेवा कालावधीत एकदाच अग्निम अनुज्ञेय 
राहील. तथापि दिव्यांग राज्य हासकीय कर्मचार्‍यांच्या तीन वाळी MIPS खरेदी करीता ही अट 
RIMS करण्यात येत आहे. 


(१४) दि.१ मे, २००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास 
(दुसर्‍या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्निमाचा लाभ घेता येणार नाही. 


(१५) शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतनातून होणारी एकूण वजाती त्याच्या मासिक 
वित्त लब्धीच्या ५०% पेक्षा अधिक असता कामा नये. 


अग्निम वसुली कालावधी 


अ.क्र तपशील अग्रिम वसुली कालावधी 
Pa i 2 3 
a . । नवीन सायकल खरेदी करण्यासाठी । Sra वसूली १० समान मासिक हप्त्यांमध्ये 
अग्निम करण्यात यावी. 
२. । नवीन मोपेड खरेदी करण्यासाठी अभ्निमाची वसूली व्याजासह ३६ समान मासिक 
अग्निम हप्त्यामध्ये करण्यात यावी. प्रथम २४ मासिक 
हप्त्यांमध्ये मुद्दल व नंतर १२ मासिक हप्त्यांमध्ये 
व्याज वसूल करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्निम-२०२२/प्र.क्र.३३/२०२२/ विनियम 


३. | नवीन स्कूटर खरेदी करण्यासाठी 
अग्निम 


अग्निमाची वसूली व्याजासह ४८ समान मासिक 
हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम ३६ मासिक 
हप्त्यांमध्ये मुद्दल व नंतर १२ मासिक हप्त्यांमध्ये 
व्याज वसूल करण्यात यावे. 


४. | नवीन मोटार सायकल, दिव्यांग राज्य 
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित 
किंवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन 
चाकी सायकल खरेदीसाठी अग्रिम 


अभ्निमाची वसूली व्याजासह ६० समान मासिक 
हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम ४८ मासिक 
हप्त्यांमध्ये मुद्दल व नंतर १२ मासिक हप्त्यांमध्ये 
व्याज वसूल करण्यात यावे. 


मात्र एखादा कर्मचारी नियतवयोमानानुसार SARITA वसुली होण्यापूर्वीच सेवानिवृत 
होणार असेल तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली पूर्ण होईल, BAM प्रकारे 


वसूलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावे. 


(ड) अग्निम व्याजाचा दर- व्याज दराबाबत अन्य आदेशा निर्गमित होईपर्यंत या आदेशान्वये मोटार 
सायकल /स्कूटर / मोपेड /दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित किंवा मनुष्य बळाने 
चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या अग्रिम प्रकरणी व्याजाची परिगणना 
वार्षिक ९% या दराने करावी. तसेच दुचाकी सायकल खरेदी अग्निम हे व्याजरहित राहील. 


२. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील संबंधित नियम- १३६ मध्ये आव्यक ती सुधारणा यथावकाश करण्यात 


येईल. 


३. हे आदेश सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३११०९१७५०४६५६०५ असा आहे. प्रस्तुत शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajendra 
Uttamrao Gadekar £ 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


igitally signed by Rajendra Uttamrao Gadekar 

: C=IN, st=Maharashtra, 

b8e8c3a034a १03 6125178८9९681 5195७53679 
Guru Govind Sing polytechnic 


EQ 


lashik,Nashil 

८8203190421741, title=7921, 

-24c129abbeb54e27836d32d4015606381644a5478 
jendra U jadekar 


( डॉ.राजेंद्र गाडेकर) 
झासनाचे उप सचिव 


४. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. सर्व सन्माननीय विधान परिषद /विधानसभा व संसद सदस्य, 


७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 


८. मंत्रालयीन सर्व प्रशासनिक विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख, 


प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख, 


९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ शाखा / अपील शाखा), मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्रनिम-२०२२/प्र.क्र.३३/२०२२/ विनियम 


१०. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

११. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१४. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, 

१५. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

१६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१८. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई, 

१९. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२०. प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पुणे / नागपूर / औरंगाबाद / अकोला / अमरावती / ठाणे / नाशिक / 
सोलापूर / मुंबई, 

२१. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 

२२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२३. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

२६. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 

२८. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकणभवन, नवी मुंबई, 

२९. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
३०. सर्व कोषागार अधिकारी, 

३१. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 

३२. निवड नस्ती (विनियम), वित्त विभाग. 


REKEREREREREREREERR 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


